विनंती बदली. 
महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-ब 
संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


शासन आदेश क्रमांक:- संआसे-२०२१/प्र.क्र.२९८ (ओ/सेवा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, ८ वा मजला, 


लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: :- ३०.०८.२०२१. 


वाचा:- सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन आदेशा क्र.संआसे-२०२०/प्र.क्र.८/सेवा-१, दि.२४.०८.२०२१. 


शासन Bea :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील नियम ४ (४) व ४(५) अन्वये महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-ब 
या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पुढे दर्शविल्याप्रमाणे विनंती बदली करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव सध्याची पदस्थापना । बदलीचा | बदलीने करण्यात आलेली पदस्थापना 
प्रकार 
णि डा.अमोल रमेश | प्रा.आ.के.वसा विनंती । आयु. दवाखाना बहाळ ता.चाळीसगाव, 
पाटील ता.तलासरी,जि.पालघर जि.जळगाव 
२ | डा.सुरेखा जानू | आयु.दवा.धानोरा विनंती । आयुर्वेद दवाखाना प्र डांगरी ता.अमळनेर 
हिरोळे, ता.जळगाव जि.जळगाव 
जामोद,जि.बुलढाणा 
३ | डा. सुवर्णा देविदास | आयु.दवा.पारंबी ता. विनंती | आयुर्वेदीक दवाखाना, शिरसमणी, 
पाटील मुक्ताईनगर जि.जळगाव ता.पारोळा जि.जळगाव 
४ | डॉ. राजेश अभिमान आ.दवा.शिरसमणी,ता. | विनंती | आयुर्वदिक दवाखाना तळेगाव, 
सोनवणे पारोळा जि.जळगाव ता.जामनेर, जि.जळगाव 
५ | डा.सचिन छगन  प्रा.आ.के.किन्हवली विनंती | आयुर्वेदीक दवाखाना विंचूर ता.निफाड 
पवार ता.शहापूर, जि.ठाणे जि.नाशिक 
६ | डॉ.सुनिता श्रीकृष्ण | अलो.दवा.,हिंगणी विनंती । प्राथमिक आरोग्य पथक मोकभंगी 
पिवळतकर ता.सेलू जि.वर्धा ता.कळवण जि.नाशिक 
७ | डा.नंदन सुरेश  प्रा.आ.के.तवा,ता. विनंती | प्रा.आ.के.आसे, ता.मोखाडा, जि.पालघर 
विठ्ठल डहाणू, जि.पालघर 
८ | डा.ठाकरे = char | आयु.दवा.,तारदाळ विनंती | प्रा.आ.के. नवी बेज जि.नाशिक 


बाबाजी 


ता.हातकणंगळे 
जि.कोल्हापूर 


शासन आदेश क्रमांकः संआसे-२०२१/प्र.क्र.२९८ (अ)/सेवा-१ 


९ | डॉ. प्रतिभा गहरवार | शासकीय मुलींचे । विनंती | शासकोय दवाखाना, रविनगर, नागपूर 
वसतीगृह काटोल, 
नागपूर 
शि डा.जावेदखान अलो. दवा., बेलोरा, | विनंती | साथरोग अधिकारी, जि.प. अकोला 
अयुबखान ता.चांदूरबाजार, 
जि.अमरावती 
णि १ | डॉ.विनोद श्रीपाद | अँलो.दवा. विनंती । आयुर्वेदीक दवाखाना, डोंगरगाव 
दारोकार वडनेरगंगाई, ता.दर्यापूर ता.बाळापूर जि.अकोला 
जि.अमरावती 
१२ | डा.हेमलता प्रा.आ.के.चिचोली विनंती । आयुर्वदीक दवाखाना  वनसडी 
एकनाथ सोनकुसरे | ता.राजुरा जि.चंद्रपूर प्रा.आ.कें.नारंडा ता.कोरपना जि.चंद्रपूर 
१३ | डॉ.बाबुराव बाज्या | जि.प.दवाखाना, विनंती । प्राथमिक आरोग्य केंद्र, मांडवी, 
वळवी रोणापाल, ता.अक्राणी (धडगाव) जि.नंदूरबार 
ता.सावंतवाडी 
जि.सिंधुदुर्ग 
१४ | डॉ. निखिल tax) आयु.दवा.पाटण ता.झरी विनंती । आयुर्वदीके दवाखाना, alo, 
चव्हाण जि.यवतमाळ ता.सिरूरअनंतपाळ, जि.लातूर 
१५ | डा.श्रध्दा यादगिरे, पि आरोग्य पथक, | विनंती । आयुर्वेदिक दवाखाना, अडगाव, 
बोड,प्रा.आ.के हरिसाल, प्रा.आ.के. विचोरी, ता.मोर्शी, 
.धार्मी, जि.अमरावती जि.अमरावती 
१६ | डॉ.गितांजळी द. | प्रा.आ.कें.साद्रावाडीता. | विनंती | आयुर्वेदीक दवाखाना रामा, प्राथमिक 
लखदिवे धारणी (मेळघाट) आरोग्य केंद्र आष्टी ता.भातकुली 
जि.अमरावती जि.अमरावती 
१७ | डॉ.रेवती सुरेश | प्राआ.के., सिंदखेड, | विनंती | साथरोग अधिकारी, परभणी 
महाजन ता.माहूर, जि.नांदेड 
१८ | STARS उत्तमराव | प्रा.आ.पथक,बोंडगव्हाण | विनंती | प्राथमिक आरोग्य केंद्र जोगवाडा 
आंधळे प्रा.आ.कें. ता.जिंतूर जि.परभणी 
सिंदखेड,ता.माहूर 
जि.नांदेड 
१९ | डॉ.मोबिन खान | आयुर्वदीक दवाखाना | विनंती | साथरोग अधिकारी, जिल्हा परिषद 
मनवर खान वाढोणा रामनाथ वाशिम 
ता.नांदगाव खंडेश्वर 
जि.अमरावती 
२० | डा. अमोल एकनाथ | प्रा.आ.केंद्र,कुडूस, विनंती | प्रा.आ.के.सोनाळे,ता.वाडा, जि.पालघर 


कोंगे 


ता.वाडा, जि.पालघर 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः संआसे-२०२१/प्र.क्र.२९८ (अ)/सेवा-१ 


२१ । डा.महेन्द्र चंद्रभान | आयुर्वेदिक दवाखाना | विनंती ।प्रा.आ.के.भांबोरा,ता.घाटंजी 
रामटेके फेगडे, ता.कुही, जि.यवतमाळ 
जि.नागपूर 
२२ | डा.विरेंद्र दयाराम | प्रा.आ.के.महागाव विनंती । कावळी वसाड पी.एच.सी. धामनगाव/ 
नारनवरे ता.अर्जुनीमोर रेल्वे, जि.अमरावती 
जि.गोंदिया 
२३ | डा.राहूल सूकलाल | जि.प.दवाखाना,घोटगे, | विनंती | प्रा आ.के. पथक,गंजाड ता.डहाणू 
वाघ ता.कुडाळ, जि.सिंधुदुर्ग. जि.पालघर 
२४ | saa मोहन | प्राथमिक आरोग्य केंद्र | विनंती प्रा आ.के काठी  जि.अक्कलकुवा 
गवळी दरेकसा ता.सालेकसा जि.नंदुरबार 
जि.गोंदिया 
२५ | डॉ.मनिषा जि.प.दवाखाना, विनंती । आयुर्वेदिक दवाखाना,  तारदाळ 
अभिनंदन मुके शिवापूर  ता.कुडाळ ता.हातकणंगले जि.कोल्हापूर 
जि.सिंधुदुर्ग 
२६ | stare) अनिल | जि.प.दवाखाना, विनंती | साथरोग अधिकारी, रत्नागिरी 
मोडक भुईबावडा, ता.वैभववाडी 
जि.सिंधुदुर्ग. 
२७ | डा.परमानंद फिरते आरोग्य पथक, । विनंती | आयुर्वेदीक दवाखाना, तेजापूर, प्राथमिक 
नारायण तिमेवार । कोलितमारा प्राथमिक आरोग्य केंद्र, कायर ता.वणी, 
आरोग्य केंद्र,नवेगाव जि.यवतमाळ 
खैरी ता. पारशिवनी 
जि.नागपूर 
२८ | डा.प्रविण युनानी दवाखाना, | विनंती | आयुर्वेद दवाखाना, जोगेश्वरी ता.आष्टी, 
अशोकराव बोठे थेरला,  ता.पाटोदा, जि.बीड 
जि.बीड 
२९ | डा.प्रकाडा जाधव । प्रा.आ.के.आष्टा विनंती | साथरोग वैद्यकीय अधिकारी, जिल्हा 
ता.माहूर जि.नांदेड परिषद हिंगोली 
३० | डा.भागवत देविदास | आयुर्वेदिक दवाखाना | विनंती | अँलोपथिक दवाखाना भिष्णूर ता.आष्टी 
राऊत मुरदगाव बेलसरे जि.वर्धा 
ता.देवळी जि.वर्धा 
३१ । डा.संजयमाने sami दवाखाना | विनंती । प्राथमिक आरोग्य केंद्र मनसर ता. 
तरोडी ता.कामठी जि. रामटेक, जि.नागपूर 
नागपूर 
३२ | डा.स्वाती नखाते । आयु.द.लोहारी सावंगा | विनंती | आयु.द.दिघोरी ता.कामठी 


ता. नरखेड जि.नागपूर 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः संआसे-२०२१/प्र.क्र.२९८ (अ)/सेवा-१ 


३३ | डा.विनोद नामदेव | प्रा.आ.के.अयना, डहाणू | विनंती | जिल्हा प. दवाखाना, दहिसर 
झंझाड पालघर 
३४ । डा.सुवर्णाबोरुडे _ प्रा.आ.के.काकोडी, विनंती | प्रा.आ.के.कोथूळ,ता.अकोले, 
ता.देवरी, जि.गोंदिया जि.अहमदनगर 
३५ | डा.महेन्द्र लवटे जिल्हा परिषद | विनंती | आयुर्वेदेक दवाखाना लहानबारवे, 


दवाखाना, ता.तलासरी, 


भुदरगड, जि.कोल्हापूर 


जि.पालघर 


२. वाचा येथील दि.२४.०८.२०२१ रोजीच्या शासन आदेशान्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या बदली 
आदेशातील खालील नमूद अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये पुढील तक्त्यात दर्शविल्यानुसार अंशात: बदल करण्यात 
येत आहे. 
अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव | सध्याची पदस्थापना| दि.२४.०८.२०२१ अंशत: बदल करुन बदलीने 
अन्वये बदलीचे ठिकाण | नव्याने दिलेले पदस्थापनेचे 
ठिकाण 
शि डा.संदीप गोपाल | आयु.दवा. जिगांव, ।आयु.दवा.तळेगाव आयुर्वदीक दवाखाना, पारंबी 
चौधरी ता.नांदुरा, ता.जामनेर,जि.जळगाव | ता.मुक्‍ताईनगर जि.जळगाव 
जि.बुलढाणा 
२ | डा.महेश शिवदास | प्रा.आ.के.मासवण । प्राआ.पथक चळणी, । फिरते आरोग्य पथक, 
बडगुजर ता.जि.पालघर जि.पालघर मोखाडा, जि.पालघर 
३ | SLAPS शंकरराव प्रा.आ.के. कळमखार, | साथरोग अधिकारी, आयु.दवा.बावणबीर, 
राऊत .धारणि, जि.बुलढाणा ता.संग्रामपुर, जि.बुलढाणा 
जि.अमरावती 
४ | डॉ.पंकज आनंदराव | आयु.दवा.,चातारी, | आयुर्वेदिक दवाखाना । आयु.दवा.,आंबेटाकळी 
मगर ता.उमरखेड, बावणबीर,ता.संग्रामपुर | ता. खामगाव, जि.बुलढाणा 
जि.यवतमाळ जि.बुलढाणा 
५ | डॉ.प्रशांत प्रा. आ. प. सातवे, | आयुर्वदिक दवाखाना । साथरोग अधिकारी, 
प्रकाशराव तांगडे ता.पन्हाळा, वरंवड ता.मेहेकर, जि.प.बुलढाणा 
जि.कोल्हापूर जि.बुलढाणा 
६ | डॉ.स्मिता रमेश | आयु.दवा.जिवनापूर | प्रा.आ.के.मार्डी, ता. | साथरोग वैद्यकीय अधिकारी, 
पेटकर ता.कुही,जि.नागपूर | मारेगाव,जि.यवतमाळ । यवतमाळ 
७ | डा.सुनिल पाल्हाळ | प्रा.आ.के.जोगवाडा | आयु.दवा,घाटनांद्रा, ता.। आयु.द.पानेवाडी,घनसावंगी, 
जिंतूर परभणी सिल्लोड,जि.औरंगाबाद | जालना 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः संआसे-२०२१/प्र.क्र.२९८ (अ)/सेवा-१ 


३. वाचा येथील दि.२४.०८.२०२१ रोजीच्या शासन आदेशान्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या बदली 
आदेशातील खालील नमूद अधिकाऱ्यांचे बदली आदेश रद्द करण्यात येत असून ते त्यांच्या मुळच्या ठिकाणी 
कार्यरत राहतील. 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव सध्याची पदस्थापना । दि.२४.०८.२०२१ अन्वये शरा 
बदलीचे ठिकाण 
णि डा.ज्योती निकम | प्राथमिक आरोग्य केद्र | प्रा आ.के.मासवण बदली seat रद्द 
दहेगाव ता. राळेगाव | ता.जि.पालघर करण्यात येत आहेत. 
जि यवतमाळ 
२ | डा.वि.दा.काळे आयु.द.घाटनांद्रा, जिल्हा परिषद दवाखाना, | बदली आदेडा रद्द 
सिल्लोड, औरगाबाद वाडापोखरण, जि.पाळघर | करण्यात येत आहेत. 
३ | डॉ.नामदेव बळीराम | फिरते आरोग्य पथक, | प्रा.आ.के. इवळेश्वर, बदली आदेश रद्द 
राठोड डोंगरगाव ता.किनवट, | ता.माहूर, जि.नांदेड करण्यात येत आहेत. 
जि.नांदेड 


४. बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होण्याकरीता तात्काळ 
कार्यमुक्त करण्यात यावे व बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी त्वरीत हजर 
व्हावे. बदली झालेले अधिकारी हे BY PUG झाल्याबाबतचा अनुपालन अहवाल, त्यांना रुजू करुन 
घेतलेल्या /कार्यमुक्‍्त केलेल्या अधिकाऱ्याने तात्काळ संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांना सादर 
करावा व संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांनी शासनास सादर करावा. 


५. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांची कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येऊ नये, अन्यथा रजा मंजूर 
करण्याऱ्या सक्षम HAA जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. 


६. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना कार्यमुक्त केल्यानंतर, त्यांनी नवीन पदस्थापनेवर रूजू व्हावे. जे 
अधिकारी या कालमर्यादेचे पालन करणार नाहीत आणि पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न होता परस्पर गैरहजर 
राहतील, अशा अधिकाऱ्याची अनुपस्थिती “अनधिकृत अनुपस्थिती” म्हणून समजण्यात येईल व पर्यायाने त्यांच्या 
सेवेत खंड पडण्याची eT नाकारता येत नाही याची जाणीव सर्व संबंधितांना करून देण्यात येत आहे. 


७. संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांनी जे अधिकारी त्यांच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ 


हजर होणार नाहीत त्यांचे विरूध्द वेळीच प्रशासकीय कारवाई सुरू करावी, जेणेकरून अधिकारी नवीन 
पदस्थापनेवर त्वरीत हजर होतील. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः संआसे-२०२१/प्र.क्र.२९८ (अ)/सेवा-१ 


८.  विनंतीने बदली झालेली असल्याने पदग्रहण अवधी/प्रवासभत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 


सदर झासन Aa महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८१८१५४५२२३५१७ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Sontakke Premanand 


Dnyaneshwar 
0 Nn t a e DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400001, st=Maharashtra, 


Pp re m a ‘al a ‘al d 2.5.4.20=248f3abd919bce9c4e68555abc7e4 


67b111¢53a87e167edcc566a40al 2ae53cd, 
serialNumber=89357e84059779c4ad0939ba 


Dryaneshwar ५८५ ताका aire 


Date: 2021.08.30 20:24:02 +05'30' 


ऐप्रे.ज्ञा.सोनटक्के) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, 
२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा/लेखाअनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य मुंबई/नागपूर, 
३. संचालक-१/२, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई/पुणे, 


र्‌. 
१०, 
११. 


. सह संचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई, 
. अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे कार्यालय, 

. संबंधित उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळे 

. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

. संबंधित जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद 


संबंधित जिल्हा area चिकित्सक 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


१२.संबधित ग्रामीण रुग्णालये, उप जिल्हा, जिल्हा रुग्णालये/प्रा.आ.के./पथके/जिल्हा परिषद 


दवाखाने/आयुर्वेद दवाखाने, 


१३.संबंधित वैद्यकीय अधिकारी गट-ब (संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे मार्फत) 
१४.सार्वजनिक आरोग्य विभाग निवडनस्ती - सेवा-१. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


